दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
जलसंपदा विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई या विभागातील 
गट-ड संवर्गातील “शिपाई” या पदांकरिता 
दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१६६/आ (मंत्रालय) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-१२ एप्रिळ, २०२१. 


वाचा :- १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 
2) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना. 
3) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग २०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, 
दि.०२.०२.२०२१. 


शासन निर्णय :- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी केंद्र शासनाच्या www.cisabilityatfairs.gov.in या 
संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post idendification suitable for Persons 
with Benchmark Disability notified on ०४.०१.२०२१ या शीर्षाखाली प्रसिध्द केली आहे. 


त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करुन दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली 
गट-अ ते गट-ड मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत, केंद्र शासनाने 
प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदा-या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य 
शासन सेवेतील Tah समान आहेत, Sat पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती 
पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ 
च्या झासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 


केंद्र शासनाने वर नमूद दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित 
केलेली आहेत. त्या यादीतील गट-ड संवर्गात शिपाई या पदासाठी निश्चित केल्याप्रमाणे जलसंपदा विभाग 
(खुद्द) मध्ये विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


सदर TRA निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय,नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१६६/आ (मंत्रालय) 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४१२१५२६१७३७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
A rv i Nn d V | tt h a | | a 0 ete. त त तवय al Wale Resources 


1 र rashtra, 
5.4.21 '3€74e98305e43eb295d08ba37550053b948b587f77b90efdc8b 
9Off16d8e158, 


serialNumber=3c4bfae1 1cba198118c1c28e0ff34686b6c0a82a270584a7d 
a g a r aed60418b2f32ca, cn=Arvind Vitthalrao Pagar 


it, postalCode=400032, st=Mahai 


(अरविंद पगार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

५. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव/सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे. 

१०. सर्व सह/उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवडनस्ती आ'मंत्रालय). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१६६/आ (मंत्रालय) 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र. संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१६६/आ(मंत्रालय) 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२१ चे सहपत्र विवरणपत्र-अ 


a.) पदनाम | शारिरीक | दिव्यांग प्रवर्गातील | सदर पदाची संक्षिप्त कर्तव्ये व 
क्र पात्रता पदे सुनिश्चिती जबाबदा-या 
| शिपाई ।$, a) B,LV शिपाई पदाची विहित केलेली 
ST, W ७) D, HH कर्तव्ये बजावणे तसेच, वरिष्ठ 
BN, c) OL, OAL, अधिकारी यांनी सोपविलेली 
L, KC, CP, LC, Dw, कार्यालयीन कामे करणे. 
PP, MF, AAV 
SESH d) ASD(V), ID, 
SLD, MI 
e) MD involving (a) 
to (d) above 
Abbreviations : 
Sr.No. Abbreviation Long Form Sr.No. Abbreviation | Long Form 
1 IBOsisdC Blind 9s DW Dwarfism 
2 LV Low Vision 10 AAV Acid Attack Victim 
3 परक Deaf 11 ASD Autism Spectrum 
Disord (M-Mild) 
4 HH Hearing 12 ID Intellectual Disability 
Handicapped 
5 OL One Leg 13 SLD Special Learning 
Disability 
eT OAL One Armand One | 14 MI Mental Illness 
Leg 
7 CO Cerebral Palsy 15 MD Multiple Disabilities 
oe = | Be Leprosy Cured 
Abbreviations : 
Sr.No. | Abbreviation Long Form Sr.No. | Abbreviation Long Form 
1 S Sittting 7 [PP sd Pulling & Pushing 
2 ST Standing | MF Manipulation by 
Fingers 
3 WwW Walking 19 SE Seeing 
4 BN Bending 10 H Hearing 
5 L Lifting 11 C Communication 
a KC Kneeling & 
Crouching 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


